विविध कायदा/अधिनियम/नियमाव्दारे स्थापित 
करण्यात आलेल्या शासकीय/अशासकीय 
मंडळे व समित्या यावर नियुक्त करण्यात 
आलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.९/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० जुले, २०२०. 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक:- केव्हीबी-२०१९/प्र.क्र.७४/उद्योग-६, दि.८ मार्च,२०१९. 
२) शासन निर्णय क्रमांक:- केव्हीबी-२०१९/प्र.क्र.४१/उद्योग-६, दि.५ ऑगस्ट,२०१९. 

प्रस्तावना:- 

राज्यातील कुंभार समाजातील उन्नतीसाठी व प्रगतीसाठी मंत्री वित्त यांना सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात 
श्री.संत शिरोमणी गोरोबाकाका मातीकला बोर्ड, वर्धा येथे स्थापन करणेबाबत व त्यासाठी रु.१० कोटी इतकी तरतूद 
केली असल्याच्या घोषणेस अनुलक्षून राज्य शासनामार्फत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या (उदयोग प्रभाग) 
अधिनस्त श्री.संत शिरोमणी गोरोबाकाका मातीकला बोर्ड, वर्धा येथे स्थापन करण्यास संदर्भ क्रमांक १ अन्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे सदर बोर्ड पुर्णत: कार्यान्वित होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य 
खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदर बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच दैनंदिन व 
प्रशासकीय कामकाज प्रमुख म्हणून काम बघत आहेत. तसेच मंडळाचे कामकाज सुरळीत होईपर्यंत खादी व 
ग्रामोद्योग मंडळाच्या प्रशासकीय संरचनेचा वापर करण्यात येत आहे. सदंर्भ क्रमांक २ अन्वये मातीकला बोर्ड 
कार्यान्वित करणेसाठी सात अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या सात अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

श्री.संत शिरोमणी गोरोबाकाका मातीकला बोर्डावरील संरचनेत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अशासकीय सदस्याची नेमणूक रद्द करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००८०७१३१६२५३३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e ee Digitally signed by Kavita Vijay Pawar 
K V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries, Energy 
a V | a 1] a y and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a3b87786359abd7b3f1 35e9849f2f0e3f2ca97e8ca2dd67a 
d836635a3aa0ea9, 
serialNumber=6f8674619c7f615d9eeac52c9289956e27601f17938F 
a W a [| 0e253b14bde8e35e822e, cn=Kavita Vijay Pawar 
Date: 2020.08.07 13:26:51 +05'30" 
क अधिकारी = 
क्ष अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति: माहितीसाठी व आवऱ्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 
१) मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, राजभवन, राजभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.९/उद्योग-६. 


२ मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

8) मा. सभापती, विधानपरिषद/ मा.अध्यक्ष,विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई 
4) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 

&) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७ सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

८) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 

९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ,मुंबई (या शासन निर्णयाच्या प्रती 


सर्व संबंधित शासकीय / अशासकीय सदस्यांना देण्यात याव्यात.) 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयत / लेखा परिक्षा), मुंबई -१/नागपूर - २ (२ प्रती) 
१२) अधिदानव लेखा अधिकारी,मुंबई. 
) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये, (सर्व जिल्हे) 
) निवडनस्ती vars 


पृष्ठ २ पैकी २ 


